भारतीय संविधानातील नागरिकांच्या मुलभूत 
कर्तव्याच्या जागरुकतेसाठी संविधान प्रस्ताविकेचे 
वाचन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०१/समन्वय 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जपुती २२१५/केईरा-४२/प्र.क्र.४१५/२९ 
दिनांक २४.११.२०१५ 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O.No.403/1/2/2015-CA. ७, Dated 25.10.2019 
३) केंद्रीय मंत्रिमंत्रळ सचिव यांनी संविधान दिन साजरा करण्यासंदर्भात दि. २.११.२०१९ रोजी 
आयोजित केलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे दिलेल्या महत्वाच्या सुचना. 
४ केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O.No.A2J/Events/02/2014, Dated 13.11.2019 
५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.16-8/2019-IS.5 Dated 16.11.2019 
६) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O.No.A2J/Events/02/2014, Dated 18.11.2019 
७ शासन परिपत्रक सम क्रमांक दिनांक २२ नोव्हेंबर,२०१९. 
) 
) 


८) शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक ९ सप्टेंबर, 2020 
९) मंत्रीमंडळ सचिव, भारत सरकार यांचे पत्र H.D.O.No.8o3/9/2/2094-CAV, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२० 


परिपत्रक 


भारतीय संविधानातील नागरिकांचे मुलभूत कर्तव्य यावर लक्ष केंद्रीत करून दिनांक २६ नोव्हेंबर, 
२०१९ ते दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२० या एक वर्षाच्या कालावधीत जागरूकता मोहिम राबविणेबाबत 
शासनाच्या संदर्भाधिन क्र. ७ येथील दिनांक २२ नोव्हेंबर , २०१९ च्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र राज्यातील 
प्रत्येक विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत संबंधित विभागांना सुचित करण्यात आलेले आहे. 
त्याचप्रमाणे या मोहिमेअंतर्गत आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमाबाबत दि.२६ नोव्हेंबर पासून एक वर्षाचा 
(प्रत्येक महिन्याचा) तारीख व आराखडा संबंधित विभागाने तयार करावा. त्याचप्रमाणे सदर मोहिमेअंतर्गत 
वर्षभर राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचा तपशील वेळोवेळी फोटोंसह संबंधित विभाग, जिल्हाधिकारी तथा 
राज्याचे समन्वय अधिकारी यांनी केंद्र शासनाच्या न्याय विभागाच्या (www .doj.gov.in) या संकेतस्थळावर 
अपलोड करण्याबाबतही सुचित करण्यात आलेले आहे. 


यासंदर्भात केंद्र शासनाने सदर विषयाच्या संदर्भात आता खालीलप्रमाणे अधिकच्या सुचना 
दिलेल्या आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०१/समन्वय 


An important part of the celebrations is the reading of the Preamble to the 
Constitution reaffirming our commitment to uphold its ideology. This year 
the Hon’ble Prime Minister will lead the reading of the Preamble at 11 AM 
on 26" November during the Conference of the All India Presiding Officers 
at Kevadia, Gujarat. It is requested that all offices of the State Government, 
Autonomous bodies, Organisations, Local Self Government institutions, 
Educational institutions etc may also join the Hon’ble Prime Minister in 
reading of the Preamble at 11.00 AM on 26" November from their respective 
offices/locations. 


Other activities including Talks/Webinars on Constitutional values and 
fundamental principles of the Indian Constitution may also be organised. 
While doing so it may be ensured that guideline issued in the wake of 
COVID-19 pandemic are adhered to. 


केंद्र शासनाने उपरोक्त प्रमाणे दिलेल्या सुचनांचे पाळन करावे. 
सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०११२३११३१३१७८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Av AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DINGLE DINESH 
RAMCHANDRA re 
(दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 


सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. सचिव, राज्य माहिती आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


७. सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


९. प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ, 


१०. 
११. 


कुलपती, राज्यातील सर्व विद्यापीठे, 
प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१०१/समन्वय 


१२. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१३. महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१५. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (आवऱ्यक ती प्रसिध्दी 
देण्यासाठी) 

१७. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२०. सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका, 

२१. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, 

२२. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 

२३. कार्यासन समन्वय (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


